उन्नत महाराष्ट्र अभियान या योजनेकरीता 
सन २०२१-२२ मध्ये निधी वितरीत करणेस 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंनिवि-१५२१/(प्र.क्र.१७३/२१)/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:- ०६ जानेवारी, २०२२. 


वाचा:- 
१) उच्च व तंत्रशिक्षण, शासन निर्णय क्र.बेठक-३६११/(५६/१५)/तांशि-२, दि.१३ जानेवारी, २०१६. 
2) उच्च व तंत्रशिक्षण, शासन निर्णय क्र.बेठक-३६११/(५६/१५)/तांशि-२, दि.२५ ऑक्टोबर, २०१८. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१. 
४) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९(३)/नियोजन/निधीवितरण/उमा/२०२१/३६४, 

दि.२० सप्टेंबर, २०२१. 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१. 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थांच्या मदतीने राज्यातील विविध सामाजिक व 

विकासाच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांची उकल करुन त्यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने दर्जेदार 
शैक्षणिक संस्था, विविध शासकीय यंत्रणा यांच्या दरम्यान परस्पर समन्वय व सहकार्य वृध्दींगत करुन 
त्याद्वारे संशोधनाच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला नवीन स्वरुप देऊन 
स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपाय शोधण्यासाठी संदर्भाधीन 
दि.१३ जानेवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये उन्नत महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

उन्नत महाराष्ट्र अभियान या योजनेसाठी सन २०२१-२२ करीता रु.१००.०० लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पित झालेला आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.२० सप्टेंबर, 
२०२१ च्या पत्रान्वये रु.१००.०० लक्षपैकी रु.५३.८० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यासाठी प्रस्ताव 
सादर केला आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पित रु.१००.०० लक्ष निधीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत रु.५३.८० 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन: 

“उन्नत महाराष्ट्र अभियान” या योजनेसाठी सन २०२१-२२ करीता अर्थसंकल्पित झालेला 
रु.१००.०० लक्ष निधीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत रु.५३.८० लक्ष (अक्षरी रुपये त्रेपन्न लक्ष ऐंशी हजार 
wad) इतका निधी संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांना खालीलप्रमाणे आहरित व वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रुपये लाखात) 
योजनेचे नाव उद्दिष्ट २०२१-२२ करीता वितरीत 
मंजूर निधी करावयाचा निधी 
उन्नत महाराष्ट्र अभियान | ३१- सहाय्यक अनुदान १००.०० ५३.८० 
एकूण १००.०० ५३.८० 


झासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२१/(प्र.क्र.१७३/२१)/तांशि-३ 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१४ ऑक्टोबर, 


असलेल्या बाबींचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 


२०२१ च्या परिपत्रकानुसार आवश्यक 


अ.क्र तपासणी बाबतचा तपशील अभिप्राय 
णि विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.२४ जून, 
२०२१ व दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 
प्राप्त अधिकार. 

२ | मंजूर निधी वार्षिक कार्यक्रम २०२१-२२ मध्ये 

रु.१००.०० लक्ष इतका निधी मंजूर आहे. 

३ | मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी | चालू वर्षी निधी वितरीत केलेला नाही. 
७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे. 

४ |v erect अनुदान वितरीत | देयक प्रलंबित नाही. 
करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित आहे. 

५ | स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना | लागू नाही. 
त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे. 

६ । वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना | वैयक्तिक लाभार्थी योजना नाही. 
यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे. 

७ | बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय | लागू नाही. 
मान्यता देताना सक्षम अधिका-यांची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा. 

८ | अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी | खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
प्राधिकत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत | करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर केले 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर | जातात. 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत. 

९ | खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्ययावत उद्योग, उर्जा | शासन आदेझानुसार खरेदी केली जाते. 

q कामगार विभागाच्या क्र.भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४,  दि.१ 
डिसेंबर, २०१६ च्या शासन आदेशानुसार 
करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा. 

| साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादारांच्या नांवे | साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या 
ECS व्दारे आहरित करावी. नावे ECS व्दारे आहरित करण्यात येते. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२१/(प्र.क्र.१७३/२१)/तांशि-३ 


४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.डब्ल्यु-३, मुख्य लेखाशिर्ष- २२०३ - तंत्रशिक्षण, ००४ 
संशोधन, (०१)(०१) उन्नत महाराष्ट्र अभियान (कार्यक्रम) (२२०३ ३५७८), ३१- सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तरो” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ करीता अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी सदर योजनेसाठी चालू वर्षी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


७. हे शासन ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३२३/१४७१, दि.२ नोव्हेंबर, 
२०२१ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११९५/२०२१/व्यय-५, दि.२४ डिसेंबर, २०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार व संदर्भाधिन दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१ च्या परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.९ येथील अटी व areal पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१०६१६०४३२६५०८ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SAMEER 
LAXMAN DHERE: 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
३) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी/तांशि-२ व साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


